चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही, सावली व ब्रम्हपूरी 
तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग 


रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.१४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक- २५ फेब्रुवारी, २०२०. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 
जा.क्र./प्रआ/४८८,दि.१८/०१/२०२०, 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 
जा.क्र./प्रआ/४८७,दि.१८/०१/२०२०. 


३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 
जा.क्र./प्रआ/७०५,दि.२७/०१/२०२०. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन 


पत्रान्वये चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही, सावली व ब्रम्हपूरी तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व 
ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला 
आहे. तसेच जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 
सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, चंद्रपूर यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांचा ठराव विचारात घेऊन नागपूर जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत 


करण्यात येत आहेत. 
सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा । साखळी क्रमांक । करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 
(कि.मी.) 
दि पेठगाव खातेरा पांगडी कोळसा | इतर जिल्हा | (०/००ते ११/००) ।११.०० प्रमुख 
रस्ता. मार्ग ११५ |।११.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
मार्ग-११५ 
२. ।प्र.रा.मा.९ ते पळसगाव देलनवाडी | इतर जिल्हा | (०/०० ते ७/५००) | १६.५०० । प्रमुख 
नवरगाव रत्नापूर शिवणी ते | मार्ग ७६ ७.५०० कि.मी. ।कि.मी. जिल्हा 
प्रजिमा ४४ रस्ता . इतर जिल्हा | (57० ते ९००० मार्ग-११६ 
मार्ग १२४ ९.०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.१४/नियोजन-२ 


३. चिमढा टेकाडी सादगड हेटी इतर जिल्हा | (०/००ते १६/५००) । १६.५०० । प्रमुख 
सावली उसेगांव रस्ता प्रजिमा २८ | मार्ग १३३ ।१६.५००कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
ला जोडणारा रस्ता. मार्ग-११७ 

४. ।रा.मा.३७५७ ते उसरपारचक | इतर जिल्हा | (0/00 ते २४/०० | २४.०० प्रमुख 
पालेबारसा सायखेडा गेव्हराबुज | मार्ग ७० २४.०० कि.मी. ।कि.मी. जिल्हा 
ते बारसागड मेहा बुज ते मार्ग-११८ 
रा.मा.३७५ ला जोडणारा रस्ता. 

५. ।मुंडाळा करगांव विरखलचक | इतर जिल्हा | (०/००ते 92/400) ।१२.५०० । प्रमुख 
दाबगांव (alah) ते जिल्हा ।मार्ग ११३ १२.५०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
सिमेपर्यंत रस्ता. मार्ग-११९ 

६. ।आकापूर करोली विहिरगांव | इतर जिल्हा | (०/००ते १७/५००) | 90.400 । प्रमुख 
निफंद्रा ते प्रजिमा-२९ ला । मार्ग ७१ १७.५०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
जोडणारा रस्ता. मार्ग-१२० 

७. | ASSERT चौगान जुगनाळा Ag | इतर जिल्हा | (०/००ते १०/०० | १५.५०० । प्रमुख 
मांगळवाडी वायगांव सायगांव | मार्ग ११० १०.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
गोगाव रस्ता. ग्रामीण (०/००ते 2/00) मार्ग-१२१ 

मार्ग १२३ २.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/००ते 3/400) 
मार्ग १२० ३.५०० कि.मी. 

८. | प्रजिमा २९ते वांद्रा आक्सापुर । ग्रामीण (०/००ते १/५००) ।१२.५०० । प्रमुख 
पवनार सायगांव कळमगांव | art १३८ १.५०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
गणेशपूर मेंडकी प्रजिमा ३२ ला | इतर जिल्हा | (०/००ते ११/००) मार्ग-१२२ 
जोडणारा रस्ता . मार्ग ७८ ११.०० कि.मी. 

९. ।अडयाळ हत्तीलेंडा दुधवाही ते | ग्रामीण (०/००ते २/७०० ।१८.२०० । प्रमुख 
खेड राष्ट्रीय मार्ग 343 डी) मार्ग २ २.७०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
कहाली खंडाळा नान्होरी दिघोरी | ग्रामीण (०/००ते २/५००) मार्ग-१२३ 
तपाळ बेलगांव कोलारी ते मार्ग ४ २.५०० कि.मी. 
देऊळगांव रस्ता. ग्रामीण (०/००ते 3/400) 

मार्ग ३२ ३.५०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/००ते ०/५००) 
मार्ग ३५ ०.५०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/००ते 0/400) 
मार्ग ३७ ०.५०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/००ते ३/५००) 
मार्ग ५७ ३.५०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/००ते 3/400) 
मार्ग ५९ ३.५०० कि.मी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.१४/नियोजन-२ 


ग्रामीण (०/००ते 9/400) 
मार्ग १६१ १.५०० कि.मी. 


प्रजिमा ३२ ला जोडणारा मेंडको | इतर जिल्हा | (०/००ते१०/२००) | १३.७०० | प्रमुख 
(शिवसागर FHA ते रामपूरी मार्ग ७३ १०.२०० कि.मी. | कि.मी. जिल्हा 


किटाडी लोहडोंगरी ते गंगासागर | इतर जिल्हा | (०/००ते 3/400) मार्ग-१२४ 
हेटी रस्ता. मार्ग १०६ ३.५०० कि.मी. 
१५७.९०० 
एकूण कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १५७.९०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(२२०४.६८०-- १५७.९००) म्हणजेच २३६२.५८ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण 
लांबीत १३२.७०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१४५३.८५०-१३२.७७००) म्हणजेच 9329.94 
कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २५.२०० कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (५३६१.७४०-२५.२००) म्हणजेच ५३३६.५४ कि.मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२२५१२५११८८३१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prashant pean as ; a Ce Public Works 
talCode=400032, st=Maharash' 
4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f 
Vinayakrao Patil क्क" 
(प्रशांत पाटील) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्‍त, नागपूर. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.१४/नियोजन-२ 


६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागभिड. 


८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
१०) निवडनस्ती. 


) 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


